सन 2028-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पासाठी रु.५६,००,०००/- निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/भाग -१/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय, क्र.हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि.१७ जानेवारी, २०१८ 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम २०२४, 
क्र.अर्थसं /२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.नादेकू-४६२४/प्र.क्र.९९/८-अ, 
दि.०५ एप्रिल, २०२४ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.नादेकू-४६२४/प्र.क्र.९९/भाग -१/८-अ, 
दि.०६ मे, २०२४ 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.नादेकू-४६२४/प्र.क्र.९९/भाग -१/८-अ, 
दि.५ जुन, २०२४ 
६) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.नादेकू-४६२४/प्र.क्र.९९/८-अ, दि.१४ जुन, २०२४ 
७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं/२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५ जुले, २०२४ 
८) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.नादेकृ ४६२४/प्र.क्र.९९/भाग-१/८-अ, 
दि.१२ ऑगस्ट, २०२४ 
९) वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/ 
१०२३/अंदाजपत्र २४-२५/प्र.क्र.१९७/७५०, दि. २१/०८/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 
विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये 
६ वर्षे कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा 
नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश या 
प्रकल्पामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४ साठी महाराष्ट्र 
विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियमानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे निधी वितरण निश्चित 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/भाग -१/८-ओ 


करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भ क्र.9 येथील परिपत्रकानुसार बाह्यसहाय्यित योजनेतील केंद्र 
व राज्य हिळऊ्याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, 
२०२४ अखेर) ६० टक्‍के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. वित्त विशेषज्ञ, नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी केलेल्या मागणीनुसार संदर्भ क्र.३ ते ६ व ८ येथील शासन 
निर्णयान्वये “०१-वेतन” या उद्दिष्टाखाली आतापर्यंत रु.५.२० कोटी निधी वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांच्या संदर्भ क्र.८ येथील 
पत्रान्वये सन २०२४-२५ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आणि 
क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या माहे ऑगस्ट, देय सप्टेंबर, २०२४, 
च्या वेतन खर्चासाठी आवश्‍यक निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सन २०२४- 
२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून “०१-वेतन” या उद्दिष्टाखाली रु.५६,००,०००/- निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प, मुंबई यांना रु.५६,००,०००/- (अक्षरी रुपये छप्पन्न लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी प्रकल्पाच्या राज्य हिछ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखालील “०१-वेतन” या 
उपलेखाशीर्षाखाळी वितरीत करण्यात येत असून, त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान/सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 

(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) 
(2809 ७६५५) 

०१-वेतन 


३. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे कोषागारातून 
आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने तात्काळ 
विनियोग करण्यात यावा तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 
यांनी “०१-वेतन” या उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रक्‍कमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी 
शासनास सादर करावे. 


५. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून 
सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


६. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामांचा प्रगती अहवाळ शासनास 
वेळोवेळी सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/भाग -१/८-ओ 


७. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या अधिकारानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


te सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१३३९४५५६०१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD. 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f98 1 d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cba 
128990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a 
BAN | RA KA RAD ) serialNum ber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 1995 
A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


ite: 2024.09.05 14:55:47 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
७. संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१३.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५.कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१६.मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


